केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 
निवृत्तीवेतन योजना सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील माहे एप्रिल, २०२२ ते ऑक्टोबर, २०२२ 
करीता अनुदानाचे PFMS प्रणालीवर वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो -२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 


शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.४५,००,००,०००/- (रुपये पंचेचाळीस कोटी 
फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.२२,५०,००,०००/- (रुपये बावीस कोटी पन्नास लक्ष फक्त) 
इतकी रक्कम वित्त विभागाने वितरीत केली आहे. त्यानुषंगाने केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिल, २०२२ ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीच्या 
खर्चासाठी मंजूर केलेली रक्‍कम रुपये रु.२२,५०,००,०००/- (रुपये बावीस कोटी पन्नास लक्ष 
फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांना 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील संबंधित 
जिल्हयाना निधी ?॥॥$ प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार 
PFMS प्रणालीवर वितरीत करावा. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या 
लाभार्थ्याच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०८) (११) 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० इतर 
खर्च (२२३५ बी ०३१)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महाळेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घाळून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 


झासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो 


नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या 
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत 
सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७६१/व्यय-१४, दिनांक 
०५/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥/9$0[॥8.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२१०२११७५८२२७०२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRASHANT 
PUNDLIK WAGH 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती, विसयो. 


०८ WwW A OO 


o~ 
ae 
. 


on ७ ™&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५४/विसयो, दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२२. 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना (रक्‍कम रुपयात) 
जिल्हा नियंत्रक अधिकारी क्रमांक Siete eee, 
2022 
= | 
——s 
२ मुंबईउपनगर ००२९ [__0| 
३ ००३६ ५००००० 
रायगड ००१२ 3६००००० 
4 रत्नागिरी Noo23 2200000 
& सिंधुदूर्ग ॥१००१८ १५००००० 
७ पालघर ॥१००३७ ७०००००० 
कोंकण विभाग १५५००००० 
८ नाशिक ॥९०००६ १६४००००० 
९ धुळे ॥९००२६ ११५००००० 
१० जळगाव ॥१००१० ३३९००००० 
११ अहमदनगर Noo30 ४७००००० 
नंदुरबार ००२७ १५४००००० 
नाशिक विभाग ८१९००००० 
सोलापूर ००१९ ४९००००० 
१५ सातारा Noo32 २८००००० 
१६ सांगली Noood 4400000 
१७ कोल्हापूर 1९००३९ ५०००००० 
पुणे विभाग १५९००००० 
वट नागपूर ॥१००१४ १९२००००० 
१९ वर्घा Noo2y 2300000 
२० चंद्रपूर ॥१००२१ १३०००००० 
२१ भंडारा Noo33 43400000 
22 गडचिरोली ॥९००१३ ७०००००० 
२३ गोंदिया ॥१००२४ ९३००००० 
नागपूर विभाग ६४३००००० 
२४ अमरावती ॥९००११ ५५००००० 
२५ अकोला ॥१००४१ ११००००० 
२६ यवतमाळ Nooo 3200000 
२७ बुलढाणा Noo3d ६४००००० 
२८ वाशिम Noo22 ९००००० 
अमरावती विभाग १७८००००० 
२९ औरगाबाद Noo34 १४००००० 
30 बीड ॥१००३४ १९००००० 
३१ नांदेड Noo34 ११००००० 
३२ परभणी ॥१००१६ ३५००००० 
३३ उस्मानाबाद Nooo 3000000 
38 जालना Nooay 3300000 
34 लातूर Nooog ६३००००० 
२३६ हिंगोली ॥१००१७ १८००००० 
औरंगाबाद विभाग २२३००००० 
शासनाकडील रक्‍कम ७३००००० 
एकूण २२५०००००० 


